राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून 
प्रतीपूर्ती करण्यात आलेल्या कर्जाची रक्‍कम 
जमा करण्यासाठी पणन प्रभागाकरिता नवीन 
लेखाशिर्ष उघडणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:बैठक-२०२०/प्र.क्र.९५/१-स 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२. 
दि.०५ जुले, २०२१. 


वाचा:- 
शासन पत्र, वित्त विभाग क्र.खर्चमेळ-१५२०/प्र.क्र.३१/त्रद््ण व हमी, दि.०५.११.२०२० 


प्रस्तावना:- 

राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ, (रा.स.वि.मं) नवी दिल्ली (NCDC) यांच्याकडून घेतलेल्या 
कर्जाच्या परतफेड रकमांमधीळ तफावतीसंदर्भात उपसचिव, वित्त विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली 
दि.०२.११.२०२० रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त वाचा येथे नमूद दि.०५.११.२०२० च्या पत्रान्वये प्राप्त 
झाले आहे. सदर इतिवृत्तातील मुद्दा क्र.३ मध्ये, रा.स.वि.म. कडून घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी जसे 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग प्रभागांसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्षे wed करुन घेतली आहेत, त्याचप्रकारे 
रा.स.वि.म. कडून प्राप्त होणाऱ्या कर्जासाठी वेगवेगळी लेखाशीर्षे प्राप्त करुन घेण्याची कार्यवाही करावी असे 
वित्त विभागाने सूचित केले आहे, जेणेकरुन ताळमेळ घेणे सुलभ होईल. त्याअनुषंगाने रा.स.वि.म.कडून प्राप्त 
होणाऱ्या कर्जासाठी पणन प्रभागासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष प्राप्त करुन घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय:- 
राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (रा.स.वि.मं.) कडून प्राप्त होणाऱ्या कर्जासाठी पणन प्रभागासाठी 
पुढीलप्रमाणे नवीन लेखाशीर्ष निर्माण करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


6003, Internal Debt of the State Government | ६००२, राज्य झासनाचे देशांतर्गत FETT 


in 0 2 ae is Government (00), राज्य जझञारानचे Slice eur 
(00) (03) Loans from National Cooperative | १०८-राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून 


Development Corporation (Marketing) मिळालेली कर्जे 
(6003531501) (00) (03) राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून 
कर्जे (पणन) 
(६००३५३१५०१) 


२. हा शासन निर्णय, महालेखापाल, मुंबई यांच्या क्र.ख.वि/चा-१/सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग/ 
यूओआर-९१/२०२०-२१/०५, दि.०८.०४.२०२१ च्या पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार तसेच वित्त विभागाच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्र. ११९/२०२१/व्यय-२,दि.०४.०२०२१ अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०२०/प्र.क्र.९५/१-स 


३. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७०५११५४३७९८०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc 40 A -0 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ramdas Girjappa Kolekar 
R a mM d a S DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Co- 
Operation Marketing & Textile Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
o ली 2,5.4.20=3¢1515c8b62a890dca3c9160e8db87 94b6f72df92 
G | ry a p p a Ko | e ka [ cfc3eb5ec182e5e22c68662, cn=Ramdas Girjappa Kolekar 
Date: 2021.07.05 11:56:07 +05'30° 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

वरिष्ठ लेखा अधिकारी, VLC Section, महालेखापाल (लेखा व हकदारी) कार्यालय, 
महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

प्रधान सचिव (पणन), यांचे स्वीय सहाय्यक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०३२. 

अवर सचिव (१७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


८. कक्ष अधिकारी(९-स) व (१६-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
९. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-२)/(अर्थसंकल्प-१३) (त्रद्ष्ण व हमी), मंत्रालय, मुंबई. 


१२३. 


१४. 


१५. 


१६. 
१७. 


. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. पणन संचाळक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
US संचालक ,लेखा व कोषागरे(संगणक शाखा), नवीन प्रशासन भवन,५ वा मजला,मादाम 


कामा रोड,मंत्रालयासमोर, मुंबई-३२ 

व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकार विकास निगम,४ सिरी इन्स्टिटयुडानळ 
एरिया,हौजखास, नवी दिल्ली ११०००१ 

व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकार विकास निगम,४ सिरी seca 
एरिया,हौजखास, नवी दिल्ली ११०००१ 

प्रादेशिक संचालक, राष्ट्रीय सहकार विकास निगम,५ बी.जे.रोड, पुणे. 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (२ प्रती) 
निवडनस्ती ( कार्यासन १-सो. 


KKKKKKKKKKKKKKKKKKKEKRKKAEKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


